श्री. प्रसाद ओक, उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ , मुंबई 
येथील प्रतिनियुक्‍्तीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/प्र.क्र. ३७१/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०१८ 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२), ४(३), ४(४) व ४ (4) मधील तरतूदीनुसार उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट- 
अया संवर्गातील अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्या नुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


क्र अधिका-याचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण प्रतिनियुक्‍तीचे ठिकाण 
षि श्री.प्रसाद ओक उप निबंधक सहकारी संस्था , सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
अधिन अपर आयुक्‍त आदिवासी पणन महासंघ, मुंबई 
विकास, नागपूर 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे सोपवून 
तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा.सदर अदेशाची तातडीने अंमलबजावणी 
होण्यासाठी आव्यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,पुणे यांनी करावी. 
३. श्री. प्रसाद ओक यांच्या प्रतिनियुक्ती संदर्भातील अटी व शार्ती स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील . 
४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२१८१७५४३१०७०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Manjiri esa 
Ganeshbhushan Joshi उणी ss 
(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Manjiri 
DN: c=IN, o=Government 


प्रत :- 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 

२. सर्व विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (प्रशासन/लेखापरिक्षण) 
३.अपर आयुक्‍त आदिवासी विकास, आदिवासी विकास भवन, गिरीपेठ, अमरावती रोड, नागपूर ४४००१०. 
४.उपनिबंधक सहकारी संस्था, आदिवासी विकास, नागपूर 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र. ३७१/५-स 


८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

९. संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
१०. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग, मंत्रालय, मुंबई 

११. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री , मंत्रालय, मुंबई 

१३.स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. उप सचिव, मा. मुख्यमंत्री , मंत्रालय, मुंबई 

१६. उप सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७.अवर सचिव (२४ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.निवडनस्ती (कार्या-५स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


